नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधी अंतर्गत 
शासकीय गोदाम बांधकामांना प्रशासकीय मान्यता 
देणेबाबत... नाशिक जिल्ह्यातील मौजे पिंपळगाव 
बसवंत ता. निफाड, नांदगाव ता. नांदगाव, अंगणगाव 
ता. येवला, मौजे राजूरबाहूला ता. नाशिक, मौजे 
चंदनपुरी ता. मालेगाव (सन- २०२१-२२) 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां-१०२०/ प्र.क्र.१३६/नापु-१६-ब 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: ०१ एप्रिल, २०२१ 


प्रस्तावना :- 


जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी मौजे पिंपळगाव बसवंत ता. निफाड, नांदगाव ता. नांदगाव, 


अंगणगाव ता. येवला, मौजे राजूरबाहूला ता. नाशिक (०३ गोदाम), मौजे चंदनपुरी ता. माळेगाव (०२ 


गोदाम) येथील नवीन गोदाम बांधकामांच्या ०८ अंदाजपत्रकांना प्रशासकीय मान्यता देऊन निधी 


उपलब्ध करुन देण्याबाबतची विनंती दि.१५.१२.२०२० रोजीच्या पत्रान्वये केली आहे. त्यानुसार 


नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधी अंतर्गत नाशिक जिल्ह्यातील मौजे पिंपळगाव बसवंत 


ता.निफाड, नांदगाव ता.नांदगाव, अंगणगाव ता.येवला, मौजे राजूरबाहूला ता.नाशिक (०३ गोदाम), 


मौजे चंदनपुरी ता.मालेगाव (०२ गोदाम) येथील ०८ गोदाम बांधकाम अंदाजपत्रकांना प्रशासकीय 


मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन |नणंय:- निर्णय:- 


२. नाशिकजिल्ह्यातील मौजे पिंपळगाव बसवंत ता. निफाड, नांदगाव ता. नांदगाव, अंगणगाव 


ता. येवला, मौजे राजूरबाहूला ता. नाशिक (०३ गोदाम), मौजे चंदनपुरी ता. माळेगाव (०२ गोदाम) 


येथील गोदाम बांधकामांच्या अंदाजपत्रकांना व कामांना पुढील अटींच्या अधिनतेने प्रशासकीय 


मान्यता देण्यात येत आहे. 


|. सदर अंदाजपत्रकांना सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दिनांक २५.०९.२०१९ रोजीच्या 
शासन परिपत्रकानुसार ₹१५ कोटीपेक्षा कमी रकमेच्या अंदाजपत्रकांना तांत्रिक मान्यता 
प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्याने अंदाजपत्रकास तांत्रिक सहमती प्रदान केल्यानंतर 
संबंधित मुख्य अभियंता यांनी मान्यता दिली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां-१०२०/ प्र.क्र.१३६/नापु-१६-ब 


॥. प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण 


विभाग, 


छासन निर्णय 


क्र.इएनव्ही-२०१३/ 


प्र.क्र.१७७/तां.क.१, दि.१०.०१.२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक 


तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


॥. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्र.बीडीजी-२०१७/प्र.क्र.६०/इमारती-२, 


दि.०७.०७.२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 


॥/. नियोजित जागा विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन सदर कामाच्या 


निविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 


३. शासकीय गोदाम बांधकाम: 
अ. जिल्हा । तालुका प्रस्तावित । गोदाम प्रस्तावित | प्रस्तावित मुख्य अभियंता , 
क्र. गोदामाचे संख्या | गोदामाची | गोदामाची सा.बां.प्रा.वि, 
ठिकाण क्षमता अंदाजपत्रकीय । नाशिक यांनी 
(मे.टन.) | किंमत (३) मान्यता दिलेली 
किंमत (इ) 
ति नाशिक | निफाड | मौजे 7 3000 ८,२८,४७,६१७ ८,२८,४७,६१७ 
पिंपळगाव 
बसवंत 
2. | नाशिक | नांदगाव | नांदगाव णि १८०० ६,८३,५१,१२५ | ६,८३,५१,१२५ 
3. | नाशिक । येवला | अंगणगाव शि १८०० ७,३३,३५,८९५ । ७,३५,०२,६३६ 
४. | नाशिक | नाशिक मौजे ३००० | १०,१६,०९,८०४ | १०,१६,०९,८०४ 
राजूरबाहुला, 
शासकीय 
धान्य 
गोदाम क्र.०१ 
५. । नाशिक । नाशिक मौजे ३००० ९,३६,६८,८७५ | ९,३६,६८,८७५ 
राजूरबाहुला, 
शासकीय 
धान्य 
गोदाम क्र.०२ 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां-१०२०/ प्र.क्र.१३६/नापु-१६-ब 


अ. ।जिल्हा 


तालुका 


प्रस्तावित 
गोदामाचे 
ठिकाण 


गोदाम 
संख्या 


प्रस्तावित 
गोदामाची 
क्षमता 
(मे.टन.) 


प्रस्तावित 
गोदामाची 
अंदाजपत्रकीय 
किंमत (₹) 


मुख्य अभियंता , 
सा.बां.प्रा.वि, 
नाशिक यांनी 
मान्यता दिलेली 
किमत (इ) 


६. । नाशिक 


नाशिक 


मौजे 
राजूरबाहुला, 
शासकीय 
धान्य गोदाम 
क्र.०3३ 


३००० 


९,३६,६८,८७५ 


९,३६,६८,८७५ 


७. | नाशिक 


मालेगाव 


मौजे 
चंदनपुरी 
शासकीय 
धान्य गोदाम 
क्र.१ 


३००० 


११,०२,८५,८०४ 


११,०२,८५,८०४ 


८. | नाशिक 


मालेगाव 


मौजे 
चंदनपुरी 
शासकीय 
धान्य गोदाम 
क्र२ 


३००० 


११,०२,८५,८०४ 


११,०२,८५,८०४ 


४. वरीलप्रमाणे प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झालेल्या नवीन शासकीय गोदाम बांधकामांसाठी 


निधी प्राप्त झाल्यांनतर शासकीय गोदाम बांधकामांची कामे तातडीने सुरू करण्यात येऊन विहित 


मुदतीत पूर्ण करण्यात यावीत. 


५. काम सुरू करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्‍्काबाबतची पूर्तता करून घेण्यात यावी. 


६. बांधकामासाठी विलंब अथवा इतर कारणाने वाढीव खर्च होणार नाही, याबाबत दक्षता 


घ्यावी. सदर गोदामांचे बांधकाम सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करण्यात यावे. सदर गोदाम 


बांधकाम कामांना आवश्‍यकतेनुसार निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागास उपलब्ध करून देण्यात 


येईल. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां-१०२०/ प्र.क्र.१३६/नापु-१६-ब 


७. सदर गोदाम बांधकामांवरील खर्च सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षात व तद्नंतर वेळोवेळी 


उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या तरतुदीमधून भागविण्यात येईल. 


८. सदर गोदामांचे बांधकाम प्रगतीपथावर असताना संबंधित अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक 


बांधकाम विभाग यांनी कमीत कमी तीन वेळेस भेट देऊन कामाची गुणवत्ता उत्कृष्ट असल्याची 


खातरजमा करावी व तसा अहवाल जिल्हाधिकारी यांना वेळोवेळी लेखी स्वरूपात सादर करावा. 


९. गोदाम बांधकामाच्या अंदाजपत्रकातील मुख्य गोदाम बांधकामाव्यतिरिक्‍त इतर सोयी 


सुविधांच्या समावेशाबाबत शासन स्तरावरुन दिलेल्या विविध सुचना विचारात घेवून जिल्हाधिकारी 


यांच्या स्तरावर खातरजमा करुन वजन काटे कार्यालये, प्रसाधन गृहे, इ. सोयींचा 


आवश्यकतेनुसार अंतर्भाव करावा. 


१०. गोदामाचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर गोदामाचा ताबा घेण्यापूर्वी सदर गोदामास 


जिल्हाधिकारी यांनी स्वत: भेट देऊन झालेले काम हे उत्कृष्ट दर्जाचे असल्याबाबत खातरजमा 


करावी. काही त्रुटी राहून गेल्या असल्यास त्याची पूर्तता सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करून 


घ्यावी व त्याचा स्थळ निरिक्षणाचा अहवाल अभिलेखामध्ये जतन करून ठेवावा. 


११. सदरील शासकीय गोदाम बांधकामांची कामे पूर्ण होताच त्याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 


शासनास सादर करण्याची दक्षता जिल्हा पुरवठा अधिकारी, नाशिक यांनी घ्यावी. 


१२. उपरोक्त खर्च “मागणी क्र.एम-४, मुख्यलेखाशिर्ष ४४०८,०२, साठवण व वखार साठवण, 
१०१, ग्रामीण भागात गोदाम बांधणे कार्यक्रम (०१) नविन गोदामाचे बांधकाम (०१) (०१) नवीन 


गोदामांचे बांधकाम करणे (मुफसल) (राज्य हिस्सा) (कार्यक्रम) (४४०८ ०२४६), ५३ मोठी बांधकामे” 


या लेखाशिर्षांतर्गत खर्ची टाकण्यात यावा. 


१३. वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ च्या भाग-१, उप विभाग ५ मधील अनुक्रमांक-१ 


नुसार व महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्रमांक-१३४ नुसार 


प्रशासनिक विभागास वित्तीय अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. सदर प्रदान करण्यात 


आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार सदरचा seat निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां-१०२०/ प्र.क्र.१३६/नापु-१६-ब 


१४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०४०११४ २३२४५७४७०६ असा आहे. हा SSSI 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Deepak N Kend 
D of Maharashtra, ou=Food and Civil Supplies 
e e p a a Department, postalCode=400032, 
st 
2 £94d4e0935b5b64b843d8c7 195f67eb9e82929 
85b766c4efc8, 
serial INumber=c35174fb3439aca7 1466fcfbb2509c33 10ae753e395a89ffa 
7c6e3887b0aadf, cn=Deepak N Kendre 
Date: 2021.04.01 14:40:47 +05'30' 
(दी.नि.केंद्रे ) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. जिल्हाधिकारी, नाशिक. 

२. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बाधंकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई व नाशिक. 

३. वित्तीय सल्लागार व उप सचिव कार्यालय, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक सरंक्षण विभाग,मुंबई. 
४. उपायुक्त (पुरवठा), नाशिक. 

५. जिल्हा पुरवठा अधिकारी, नाशिक. 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक. 

७. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बाधंकाम विभाग, नाशिक. 

८. महालेखापाल-१/२, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

९. महाळेखापाल-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
qo. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई (वित्तीय सल्लागार व उप सचिव मार्फत) 
११. वित्त विभाग (व्यय-१०, अर्थोपाय, अर्थबळ व अर्थसंकल्प-१६), मंत्रालय,मुंबई. 
१२. नियोजन विभाग (का-१४११), मंत्रालय,मुंबई 
१३. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-१), मंत्रालय, मुंबई. 
१४. उप महाव्यवस्थापक, नाबार्ड, ५४, वेलस्ली रोड, शिवाजीनगर पुणे ४११००५. 
१५. निवड नस्ती/नापु-१६-ब. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


